४०० खाटांचे रुग्णालय, हिंगणघाट 
जि. वर्धा येथील मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०७ जून , २०२४. 


वाचा : 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३/टे- 
६/हिंगणघाट४००खाटाबांधकाम/२५४९-५०/२४, दिनांक १४.०२.२०२. 


प्रस्तावना : 


४०० खाटांचे रुग्णालय हिंगणघाट जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामाच्या रु.१५११०.०० लक्ष 
किंमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय : 
४०० खाटांचे रुग्णालय हिंगणघाट जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन 


२०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा यांनी 


तयार केळे आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के आकस्मिक खर्च, १ टक्के विमा, १८ टक्के 


जी.एस.टी., ५ cab भाववाढ ची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित इमारत ७--२ असून 


इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ २९७०५.५१ चौ.मी. आहे. सदर क्षेत्रफळ मंजूर टाईप प्लाननुसार गृहीत 


धरण्यात आले आहेत. बांधकामाचा दर रु.२८०००/- प्रति चौ.मी. आहे. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, व जिल्हा 


शल्य चिकित्सक, वर्धा यांनी प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५६/आरोग्य 3 


Recapitulation sheet नुसार रुपये १५११०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 


खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, Ua fay, नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

३) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

४) इमारतीचे जाते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याच्या 


Go 


तसेच हे काम खाजगी वास्तुझास्रज्ञाकडून करण्यात येत असल्याने, त्या इमारतीचे 
आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करण्याच्या तसेच अशा AHIMA व वास्तुमांडणी 
आराखडयास शासनाच्या वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेणे आनिवार्य आहे. 

इमारतीचे बांधकाम IPHS 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार मुख्य वास्तुठास्रज्ञ, मुंबई यांनी 
तयार केलेल्या नकझानुसार करण्यात यावे. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठो 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


) उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५६/आरोग्य 3 


उपरोक्‍त अ.क्र. १ ते १० मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीची पूर्तता करण्याची 
जबाबदार संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


३. oo खाटांचे रुग्णालय हिंगणघाट जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 
खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- 
रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे 
(४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. ४०० खाटांचे रुग्णालय हिंगणघाट जि. वर्धा येथील इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 
५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०२/२०२४/इमा-२ दि.०४.०३.२०२४ अन्वये व सदर 
कामास दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२४११२६५६६७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c03294 


31446ae8333ab89578925b2d77d3806 
165dbd487, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=AEEF37624AA6ESEA1A 
AA99D244C6C2A5F 135097E5C07486A 


35D423835B4EC728, cn=KAVITA 
PRADIP PISE 


Date: 2024.06.07 17:01:42 +05'30' 


(क. प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५६/आरोग्य 3 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, वर्धा 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, वर्धा. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. वर्धा. 
१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


ल्य of the Department : Public ae BWR - 


De Si eases SSS spss usnssssssssnpesestsnseesnes=perstesusummnsonceeeee! 


[Executing Agency 7 Public Works Departm Agency : Public Works Department 


‘Land Availability : Yes 
Architect : Private 


RECAPITULATION SHEET 


LumpSum etc.) 


Sr. | 4 Particulars of Scope Unit Rate Norms 
No, Rs Per (Sqmt./ Meter/ Total 
Wise 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 


1_| Building proper (Built Up Area - Sq.m a Seas Ge 
ISq.M_| 27,93,17,920) 
iFirst Floor Sq. M_| 
|Second Floor ISq.M | 27,67,28,480) 


Total B.U.A.=| 29705.51/Sq.M | —~—_‘[|_ Sub Total (A1)|_83,17,54,280 
| _internal| 4,15,87,714) 
a ० (1 4,99,05,257' 


Fire Fighting Arrangements etc. ae Sere 2,37,64,408 
Lifts aa eee 2,00,00,000 
Air Conditioning (for operation theatre ee eee ह. 50,00,000 
Medical Gas Pipeline Sa See 2,00,000 
| [Pump house, bore well etc ae ees 70,00,000, 
। CCTV EEE SRT: 10,00,000) 


| po Sub Total (2)[14,24,57,379 


3 Water Supply & Sanitary Works 4,15,87,714 
Ek: eS ere Sq.M_| 5000) 
Sub Total (A)|_1,11,97,68,658 
(B) MISCELLANEOUS ITEMS 


। ‘Compound Wall & Gate (Rmt. 1138.00} sd 8,000 91,04,000' | 
L Water Main Storage 400000 92,00,000 


internal road, Land Development, Parking, % of | 
| Land Scaping, Soil Investigation etc ie गवर णा 


|, Dismantaling of Existing Structures aa aa 20,00,000! 
Sub Total (B 5,77 32,943 | 
Project Cost (P)=(A)+(B) | 1,17,75,01,600 


C) PROVISIONS 


(i) Contingencies 4% on (sub total 81) 3,32,70,171 
[ (ii) GST 18% on (P) 21,19,50,288 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 5,88,75,080 
(iv) Labour Insurance 1% on (P) 1,17,75,016 7 
(v) Consultancy Charges 1.5% on (P) 1,76,62,524. वि 
Sub Total (९) 33,35,33,079) 
TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C 1,51,10,34,680) 
Say Rs. Lakhs 15110.35 
11 Bldg Civil (A1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 37,696 /Sqm 
3 Total (A+B) ‘= Rs 39,639 /Sqm 


= 


